महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 65-२० : ५६१००-१७७५०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सी.पी.एस. 
कोर्सेस अंतर्गत पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस- २०२१/प्र.क्र.१८६ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २३ जुले, २०२१ 


वाचा :- सहसंचालक (अ. व प्र, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/मवैआसे/ 
कक्ष२/टे-३/ सीपीएस सु.पदस्था/६७०/२१, दि.०६.०५.२०२१. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील, 
आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत सी.पी.एस. कोर्स मध्ये उत्तीर्ण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर 
पदविका अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत सहसंचालक (अ. व प्र, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या वाचा येथे नमूद दि.०६.०५.२००१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील रिक्‍त पदे व 
प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून प्रथम प्रयत्नात पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण 
झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खालील प्रपत्र-“अ” मध्ये, दोनपेक्षा अधिक प्रयत्नात पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-“ब” मध्ये तसेच, आयुर्वेदीक 
पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-“क” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी । पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
| 9 | डॉ. देवतळे भानुप्रिया बंडू DOMS फिरते नेत्र पथक पुसद जि यवतमाळ 
२ | डा. बुरसे योगिता aia DOMS उ जि रु पाथर्डी जि अहमदगनर 
३ | SI. खानरेहानानुरुदिन DOMS उ जिरु पंढरपुर जिसोलापुर 
४ | डा. कुरणकर शिवाजी जगदेव DCH ग्रामीण रुग्णालय वेल्हा जि पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः सीपीएस २०२१/प्र.क्र.१८६ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी । पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
५ | डा. व्यवहारे केलास कल्याण DCH ग्रा रु निमगाव केतकी जि पुणे 
डॉ. खैरनार Ysa शिवाजी DCH ग्रामीण रुग्णालय, इगतपुरी जि नाशिक 
७ | डॉ. सय्यद अर्शद मियान लतिफ DCH जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 
मियान 
८ | डॉ. होख तौकिर अहमद शोख जिलानी | DCH जिल्हा रुग्णालय, परभणी 
९ । डा. राऊत शांकरराव बाळासाहेब DCH उ जिरु वसमत जि हिंगोली 
| do) | डॉ. चव्हाण गजानन केशवराव DCH उ जिरु वसमत जि हिंगोली 
शि १ | डा. जाधव संजय रावणराव DCH इंदीरा गांधी स्मृती रुग्णालय, भिवंडी 
जि ठाणे 
१२ | डा. खंदारे संगिता पंडीतराव DCH स्त्री रुग्णालय, लातुर 
१३ | डा.कोकणे यडवावंत पुंढलीक DCH ग्रा रु पिशोर जि औरंगाबाद 
१४ | डा. लवटे दिलीप यशवंत DCH ग्रारु तासगाव जि सांगली 
१५ | डा. मोहम्मद झुबीर इक्बाल DCH जिल्हा स्री र अकोला 
१६ | SI. मुनोत चेतन आनंद DCH ग्रारु तिवसा जि अमरावती 
१७ | डा. श्रीराम ओमप्रकाह फाफट DGO ग्रारु चांदूर रेल्वे जिअमरावती 
१८ | डा. मोराळे दिपश्री दिलीपराव DGO ग्रामीण रुग्णालय मुरुड जि लातूर 
१९ | डा. सत्तारी ताहेनियात बानु अब्दुल DGO ग्रामीन रुग्णालय बाभळगाव जि लातूर 
हाफीज 
२० | डा. तुवर प्रशांत नानासाहेब 000 जि रु अहमदनगर 
२१ | डॉ. अन्सारी फोरदोस फातेमा DGO जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली 
अब्दुलाहदी 
२२ | डा. चांदणे प्रतिभा तुकाराम 000 ग्रा रु पुणतांबा जि अहमदनगर 
२३ | ST. डोंगरे परमेश्‍वर वैजनाथ DGO इंदीरा गांधी स्मृती रुग्णालय, भिवंडी 
जि ठाणे 
२४ | डॉ. गुंजकर अनिल वामनराव DGO पंडीत भीमसेन जोशी सा.रु.मिरा 
भाईंदर जि ठाणे 
२५ । डा. हेबांडे गोपाल श्रीराम DGO जिल्हा स्त्री रुग्णालय, वाशिम 
२६ | डा. खेडकर गहिनीनाथ बाबासाहेब DGO ग्रारु टाकळी ढोकेश्वर जि अहमदगनर 
२७ | डा. कुकडे ज्योति विरेंद्र DGO TT © लाखनी जि भंडारा 
२८ | डॉ. लोध पुनम रामेश्‍वरसिग DGO जिरु बीड 
२९ | डा. मुनेश्वर सूजाता नारायणराव DGO UTS सोनपेठ जिपरभणी 
३० । डा. निवाणे तेजस अरुण DGO ग्रा रुतिवसा जिअमरावती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः सीपीएस २०२१/प्र.क्र.१८६ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
३१ | डॉ. पाटील विशाल युवराज DGO UTS SRA जि लातूर 
३२ | डा. रिजवाना बेगम DGO ग्रारु बाळापूर जि अकोला 
३३ | डॉ. सावरगावे शिवकुमार रामराव DGO a रुग्णालय, वसमत जि हिंगोली 
३४ | डॉ. दहाळे अमित माणिकराव DGO उ जिरु वसमत जि हिंगोली 
३५ | डा. शिदे धनंजय चांगदेव DGO उ जिरु मानगाव जिरायगड 
३६ | डॉ. मोहिते प्रविण नामदेव DA जिरुसिंधुदुर्ग 
३७ | डा. नारगुडे नितीन काशिनाथ DA UTS SAT FS लातुर 
३८ | डॉ. सपाटे प्रमोद गोंविदराव DA उपजि रुग्णालय कामथे जि रत्नागिरी 
३९ | डा.ठोंबरे अविनाश गणपतराव DA ग्रामीण रुग्णालय मुरुड जि लातूर 
४० | डॉ. ae खाजा मईनोदिन अफजल D ortho जि रु परभणी 
हुसेन 
४१ | डॉ. पाटील दिपक अजबराव DTM उजिरु मनमाड जिनाशिक 
४२ | डा. निकम राजश्री नंदकोशोर DTM विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 
४३ | ST. बोरसे विकास अर्जुन DTMH जिरुधुळे 
प्रपत्र -ब 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
| 9 | डा. RIS गोपाळ रामराव DA STAT केअर युनिट, घनसावंगी जि जालना 
२ | ST. बालपांडे पुरुषोत्तम मधुकर DGO ग्रामीण रुग्णालय काटोल जि नागपूर 
३ | डॉ. गांगोडा हिरामण झीमण DGO ग्रामीण रुग्णालय, अभोणा जि नाशिक 
४ | डा. जामकर फुलचंद कायुजी DA SIA केयर युनिट अचलपूर जि अमरावती 
५ | डॉ. कंठे दुर्गाकुमार अंजय्या DPB जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली 
६ | डा.शेखमुसा चांद DA सामान्य रुग्णालय, मालेगांव जि नाशिक 
डा. राकेश रोगे MD Skin जि रु भंडारा 
डॉ. सतिश व्यंकटराव गुजलवार | MD PSM प्राआ के जलधारा ता किनवट जि नांदेड 
डा.अतूल अरुणराव घोगरे DPH सहायक संचालक उस्मानाबाद .का (कुष्ठ) 
| 9° | डॉ. प्रकाश देवराय भोय DMRD जि रु नंदुरबार 
।_११_ | डॉ. पवनकुमार भारत शिंदे DGO ग्रामीण रुग्णालय, मोहोळ जि सोलापूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः सीपीएस २०२१/प्र.क्र.१८६ /सेवा-३ 


प्रपत्र - क 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण 
पदवीचा झाल्यानंतरची तात्पुरती पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 

1 १_| डॉ. चत्तर भाऊसाहेब भिमराज काया चिकित्सा प्रा.आ.केंद्र, आंबोली ता.त्र्यंबकेश्वर जिनाशिक 
२ | डॉ. गजभिये वैशाली कृष्णाजी काया चिकित्सा | प्रा.आ.केंद्र, नांद ता भीवापुर जि नागपूर 
३ | डा. सोनावणे निलेश विश्‍वासराव । काया चिकित्सा | प्रा.आ.केंद्र, भुवन ता पेठ जि नाशिक 
४ | डा.खोब्रागडे श्याम धुकाजी शरीररचना  ।प्रा.आ.केंद्र, कोदामेंढी ता मौदा जि नागपूर 
५ | डा. काळे गणेश केशवराव रोगनिदान प्रा.आ.केंद्र, गौळ ता पुसद जि यवतमाळ 

डा. शोख तन्वीर अब्दुल बशीर रोगनिदान प्रा.आ.केंद्र, मादनी ता बाभुळगाव जि यवतमाळ 


डा. वानखेडे प्राजक्ता VARTA । स्वास्थवृत्त प्रा.आ.केंद्र, सातरगांव, जि. अमरावती 


& 
७ | ST. आत्मेलवार संतोष भानुदासराव | स्वास्थवृत्त | प्रा.आ.केंद्र, खानापूर ता. देगलुर जि. नांदेड 
é 
8 


डॉ. बिराजदार बालाजी बाबुराव । प्रसुती तंत्रव | प्रा.आ.केंद्र, Gra ता पंढरपुर जि सोलापूर 
स्त्रीरोग 


ha o | ST. तरपेवाड रामदास गंगाधर प्रसुती तंत्रव =| ote nod जिरायगड 
स्त्रीरोग 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीनंतर रुजू न झाल्यास संबंधित 
वैद्यकीय अधिकारी हे अनधिकृत गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात 
येईल. 


३. सदर आदेशान्वये पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदस्थापना देण्यात 
आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची (म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील 
आरोग्य संस्थांमध्येच) विहीत कालावधीसाठी सेवा करणे बंधनकारक आहे. उक्त प्रपत्र-“अ*, प्रपत्र- 
“ब” व “क” मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची शासनाची सेवा न केल्यास 
रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त राहील. 


४. वाचा येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या आयुक्तालयाच्या प्रस्तावातील पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या आदेशान्वये सुधारीत पदस्थापना 
देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे परिक्षा अनुत्तीर्ण झालेल्या व परिक्षा न दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः सीपीएस २०२१/प्र.क्र.१८६ /सेवा-३ 


आयुक्तालयाच्या स्तरावरुन कोवीड-१९ साठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता विचारात घेवून ७ 
दिवसाच्या आत तात्पुरती पदस्थापना देण्यात यावी. तसेच, सदर वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर आयुक्तालयाने त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेचा प्रस्ताव 
विनाविलंब शासनास सादर करावा. 


कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१३०००९७८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LA H A N E Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f1 1ce66077 


46c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 1DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAFSDCBFDD2 
(C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO OO cea 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 

) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सवी 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


पु 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

मा. मंत्री (सा. आ)) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

१०)सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचाळक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


xn 


Nn ८. 


2) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


